श्री. मनोज सौनिक, प्रधान सल्लागार, मा.मुख्यमंत्री 
कार्यालय यांना कार्यालयासाठी जागा वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२४/प्र.क्र.०६/२०२४/निवास-१(२२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाकाजा-१११९/प्र.क्र.५१०/२०१९/२२, 
दि.१५.०७.२०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एईओ-१०२४/प्र.क्र.१८/२०२४/भाप्रसे-१ 
(दहा), दि.०९.०१.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये श्री. मनोज सौनिक, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची सेवानिवृत्तीनंतर 
मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालयात प्रधान सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना 
कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. मुख्य इमारत, ७ वा मजला येथील खोली क्रमांक 
७०२ (एकूण ४८६ चौ.फूट) माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या ताब्यात असून वापरात नाही. त्यामुळे सदर खोली 
क्रमांक ७०२ श्री. मनोज सौनिक, मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सल्लागार यांना कार्यालयासाठी वाटप 
करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा 
ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 
३. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११९१४४०१९६१०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 


BHAG U R E 9४ CN = BHAGURE DEVIDAS SANDUwI, C = IN 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, PUBLIC WORK: 
DEVIDAS SANDUUI या 
(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) श्री.मनोज सौनिक, प्रधान सल्लागार, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत, 

१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२) मा. सभापतींचे सचिव / मा. अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
8) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२४/प्र.क्र.०६/२०२४/निवास-१(२२), 


८) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

११) उप महासंचालक, राष्ट्रीय माहिती ce (N.C. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

१३) उपसचिव (कार्यासन निवास-१ (२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान 
रोड, फोर्ट, मुंबई-०१ 

१५) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

जुने एम.टी.डी.सी. समोर मुंबई 

१६) शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय आवार, मुंबई-३२ 

१७) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९) गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०) सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


